सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उल्लेखनीय 
कामगिरी बजावणाऱ्या अभियंत्यांना सन २०१५ साठी 
वैयक्तिक पुरस्कार देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२/१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक-११ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा:-१) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक-पुरस्कार १०९५/३२०/ 
आस्था-२, दिनांक १६ ऑक्टोबर, १९९६ 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक-पुरस्कार १०९५/३२०/ 
(भाग- २)/आस्था-२/दिनांक १६ सप्टेंबर, १९९७ 
३)शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक-पुरस्कार १०९७/१६१/ 
आस्था-२/दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९७. 
४) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.पुरस्कार-१०१७/प्र.क्र.३४३/ 
आस्था-२/१, दिनांक २५ जुले, २०१९. 


शुध्दीपत्रक 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते, पूल, विविध विभागांच्या इमारती व इतर सार्वजनिक 
बांधकामे करण्यात येतात. इमारती/पुळांची संकल्पना तयार करुन व इतर माध्यमांचा म्हणजे 
संगणकाचाही उपयोग करुन संकल्पनाचित्रे बनविताना, तसेच सार्वजनिक इमारतींची विद्युतीकरणाची 
कामे करताना व प्रकल्प राबविताना जे तांत्रिक कौशल्य पणाला लागते आणि ज्यामुळे अशा 
अभियंत्यांची सेवा समाजाला भविष्यात फायद्याची ठरते, अशा अभियंत्यांचे प्रशासकीय तसेच तांत्रिक 
कौशल्य लक्षात घेऊन त्यांचा वैयक्तिक पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात येतो. भारतरत्न सर 
विश्वेश्वरेय्या यांचा १५ सप्टेंबर हा जन्मदिवस दरवर्षी “अभियंता दिन” म्हणून साजरा केला जातो. त्या 
निमित्ताने उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या अभियंत्यांना सन्मानचिन्ह FRAGA प्रदान करण्यात येते. 
सन २०१४ ते सन २०१९ या कालावधीतील पुरस्कार जाहिर करणे काही अपरिहार्य कारणामुळे प्रलंबित 
राहिले होते. 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या खालील तक्त्यातील 
अभियंत्यांचा सन २०१५ करिता वैयक्तिक सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र प्रदान करुन, गौरव करण्याचा 
निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२/१ 


संदर्भित शासन निर्णय क्र.४ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:- 


कृपया श्री. अमित तानाजी निमकर, सहायक अभियंता श्रेणी-१ यांचे नाव चुकीने श्री.अनिल 


निमकर असे नमूद करण्यात आलेले आहे. तरी त्यांच्या नावात दुरुस्ती करुन श्री. अमित तानाजी 
निमकर असे वाचावे. 


सदर NT शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१११४२३३९२३१८ असा आहे. 


हा आदेठशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Chandrashekhar Prabhakar Joshi 


Cha nd ras hekha i as jt Of Maharashtra, ou=Public Work 


it, postalCode=400032, st=Mah: hi 
d25c9872e36d2: 


i INumber=423be4ff70a89bfc945ec5e481b972d568094459d7ff82 
fa h a a [ (0 ५ h | 19a1f968860a43 189, cn=Chandrashekhar Prabhakar Joshi 


Date: 2019.09.11 14:35:47 +05'30' 


(चंद्रशेखर प्रभाकर जोशी) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव 


. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 


३. मा.मंत्री, महसूल/सार्वजनिक बांधकाम विभाग(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी 


सचिव 


. मा.मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम)सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव 
. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव 
. मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), वाहतूक, कामगार, उद्योग व 


TAA यांचे खाजगी सचिव 


. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 
८. 
९ 
Go 


सर्व मंत्रालयीन विभाग 
मा.अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


११.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.मुख्य अभियंता व सहसचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.सर्व मुख्य अभियंते/मुख्य अभियंता (विद्युत)/मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां.विभाग 
१४.सर्व सह/उप सचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 

१६.सर्व पुरस्कारप्राप्त अभियंते/वास्तुशास्त्रज्ञ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


8893d1513ab2ea4a7f8c61 2a3 1ac748bd05ab00efd5e22f2 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२/१ 


१७.श्री. के. टी. पाटील, अधीक्षक अभियंता 

१८. श्री. विजय बाबू कारंडे, कार्यकारी अभियंता 
१९.श्री. संजय मुनगिनवार, कार्यकारी अभियंता 
२०.श्री.श्रीकांत ढगे, उप अभियंता 

२१. श्री.अमित तानाजी निमकर, सहायक अभियंता श्रेणी-१ 
२२.श्रीमती अस्मिता खोंडे, उप अभियंता 

२३. श्री.समीर राऊळ, कनिष्ठ अभियंता 

२४.श्री. राहुल कुलकर्णी, कनिष्ठ अभियंता 
२५.श्री. मोहन महाडीक, कनिष्ठ अभियंता 
२६.श्रीमती य. नि. देशपांडे, वास्तुशास्त्रज्ञ 
२७.निवड नस्ती-कार्यासन (आस्था-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


